मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांतर्गत /अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग” सन २०१८-१९ मधील 
तरतूरदींचे अंतिम पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.२७/१९/१७स 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च, २०१९ 


शासन निर्णय 

सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२,*२८५१- 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग”या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ मधील कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य 
तरतूदींमधून पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग” 
(कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य) मधील अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्याठी 
कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्याकरीता अर्थसहाय्य (२८५१ ६०३७) ३३-अर्थसहाय्य या मधुन 
रु.४८,०००/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) एवढी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ मधील 
बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार गट पातळीवरील ग्रामीण कारागीर 
(बलुतेदार) (२८५१ ००२१) ०१-वेतन या योजनेसाठी अंतिम पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४,अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा प्रधान सचिव 
(सहकार) व सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०६१५०७३३२५०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SEEMABABAN पध 


MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION 


J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPT 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), यांचे स्वीय सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.२७/१९/१७स 


. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक 

. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. आयुक्‍त सहकार आयुक्तालय पुणे 

६. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

१०. वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

99. निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


AN AD 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(bile १1९४६) 1६0102९ (+)(wie)es-2308 bh PID ३-४) '1:.118९0202 b ]:|8[७11:-800?ट : RIS 1122-82 १] ४५ 0100 
४७१०८६०११६ ५४/७७१/७१०८/७८५५४५/७१०८-९]-७ slew blob) 1:01. 
&-Ehindbb} 


(८८० 2|.०॥७५]२1५२) 010221९) (-)(1४2)७७-?७०८ 1: PIP 1:४२] ९१-01. ॥३९२७२ b 1:31 -8०?८: ७181892 bleh टच ७७५ |]. 
४७१०८६०११६५१/७७१३/७०८/०८५४५/७००८-]८७ sly blob) 1:0६ 
१०६०1०१४९९) 


